कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव, ता. कागल 
येथे १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय 
होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित yo 
रूग्णखाटांचे रूग्णालय स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचएमसी-२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक: ०८.१०.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग जनतेला आरोग्य सेवा अत्यंत प्रभावी व 
परिणामकारकपणे देण्यासाठी कार्य करत आहे. राज्यातील आरोग्य सेवेतील आवश्‍यकता लक्षात घेऊन 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव, ता. कागल येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय 
होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित ५० रूग्णखाटांचे रूग्णालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजीच्या 
मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली आहे. मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव, ता. कागल येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन 
शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित yo रूग्णखाटांचे रूग्णालय केंद्र 
शासनाच्या/केंद्रिय परिषदेच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीमार्फत नवीन शासकीय होमिओपॅथी 
महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय यांसाठी मौजे सांगाव, ता. कागल येथील राष्ट्रीय 
होमिओपॅथी आयोगाच्या निकषानुसार आवश्‍यक व सुयोग्य जागा (किमान ४ एकर) निश्चित 
करुन सदर जागा महसूल विभागाच्या सहमतीने तसेच जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्यामार्फत 
नि:शुल्क उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर जागेत नवीन 
शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी अनुक्रमे विवरणपत्र “अ” व “ब” 
मध्ये दर्ाविल्याप्रमाणे शासन मान्यतेने वेळोवेळी आवश्‍यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएमसी -२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१ 


पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्‍यक तसेच 
अतिरिक्‍त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक खर्चास विवरणपत्र “क” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालयासाठी एकूण रुपये २४८.९० कोटी (अनावर्ती खर्च 
रुपये १४०.३८ कोटी व पहिल्या पाच वर्षांकरिता आवर्ती खर्च रुपये १०८.५२ कोटी) इतका खर्च 
अपेक्षित असून विवरणपत्र “ड” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आव्यक निधी उपलब्ध करुन त्याप्रमाणे 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्‍यक 
आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रूपये २३.३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देवून 
त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. सदर शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयाकरिता आवश्‍यक असणारी 
स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, TA स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्रोतामार्फत शासनाच्या पूर्व मान्यतेने 
जाहीर निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून ठेकेदारांची नियुक्‍तीद्वारे करुन घेण्यात यावीत. 


७. सदर शासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१६१४३२१६१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fdb4fe137863b 
178345a5ead34dbfb12, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F794C1BA337889 
S AS U | K A R 880D0C567C29D025934340956DF, cn=AJIT TUKARAM 
SASULKAR 


Date: 2024.10.08 17:13:03 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएमसी -२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१ 


१८ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 
. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. 
. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 


१९.जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 


२० 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

२२.अधिष्ठाता, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय, कोल्हापूर. 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. सर्व सह सचिव/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. निवडनस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


areas निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
दिनांक:- ०८ ऑक्टोबर, २०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “अ 
महाविद्यालयाकरिता आवश्यक पदे व त्यावरील पाच वर्षाचा अंदाजित खर्च 
अ.क्र संवर्ग महाविद्यालयाकरीता आवश्‍यक पदे व 
अंदाजित खर्च (रू.कोटी) 

| वर्ग-१ पदे २५ 
खर्च ३७.०५ 

२ वर्ग-२ पदे १९ 
खर्च १२.२१ 

पदे ४४ 
३ वर्ग-३ (नियमित पदे) = aac 

४ वर्ग-४ (कंत्राटी) a i 
खर्च 03.33 

१ अर्धवेळ विशेषज्ञ पदे 03 
खर्च ००.९० 

एकूण पदे १५१ 
खर्च ६५.४८ 

विवरणपत्र “ब” 


रूग्णालयाकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील पाच वर्षाचा अंदाजित खर्च 


अ.क्र संवर्ग एका रुग्णालयाकरीता आवश्‍यक पदे व अंदाजित खर्च 
(रू.कोटी) 
a वर्ग-१ ह. ण. 
खर्च 100 
२ च पदे १८ 
-२ = 
खर्च १०.२० 
a पदे ५५ 
३ -३ (नियमित पदे) च न 
वळात पदे Yo 
४ -8 (कंत्राटी) a a 
: अर्धवेळ विशेषज्ञ पदे ०२ 
खर्च ००.६० 
एकूण पदे १२५ 


खर्च ३१.७३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएमसी -२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “क 
महाविद्यालय व रूग्णालयाकरिता आवश्‍यक बांधकामावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
अ.क्र इमारतीचे स्वरुप बांधकाम अंदाजे खर्च 
(चौ.मी) (रुपये कोटी) 
रु.७१४५६ प्रति चौ.मि. 
दराने 
ca | प्रशासकीय इमारत (महाविद्यालय) २०० ०१.४३ 
२ । प्रशासकीय इमारत (रुग्णालय) [E> ee ~~] ००.७१ 
३ | शौक्षणिक विभाग १३६५ ०९.७५ 
४ | महाविद्यालयाचे इतर विभाग ११७५ ०८.४० 
५ | रुग्णालय इमारत (आंतररुग्ण , बाहयरुग्ण १२७० 
| ०९.०८ 
विभागांसह) 
६ वसतिगृह २०० मुले ७००० 
५०.०२ 
२०० मुली 
७ | अधिकारी / कर्मचारी आवास 
वर्ग-१ ( 80 Sq.Mtr X 24 Quarters) १९२० १३.७२ 
वर्ग-२ ( 60 Sq.Mtr X 37 Quarters) २२२० १५.८६ 
वर्ग-३ (40 Sq.Mtr X 20 Quarters) ८०० ०५.७२ 
८ | खेळाचे मैदान ४०० ०२.८६ 
९ | अतिथी विश्रामगृह (80 Sq.Mtr X 10) Room) ८०० ०५.७२ 
चिव उपहारगृह २०० ०१.४२ 
हि अधिष्ठाता आवास ११५ ००.८२ 
१२ | नर्सेस क्वार्टर्स (25 Sq.Mtr X 16) Quarters) ४०० ०२.८६ 
एकूण १७९६५ १२८.३८ 


टिप - सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सन २०२२-२३ करीता प्रति चौ.मि. बांधकामाकरीता (पाणी व 


विद्युत खर्चासहीत) रु.६४,९६०/- एवढी रक्‍कम निश्चित केली आहे. सदर दरात १० टक्के वाढ करुन 
सन २०२३-२४ करीता प्रति चौ.मि. बांधकामाकरीता रु.७१,४५६/- एवढी रक्‍कम ग्रहित धरुन उपरोक्‍त 


खर्च आकारण्यात आलेला आहे. (सदर रकक्‍्कमेमध्ये अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंती व अनुषंगीक बांधकाम 


इ. खर्च अंतर्भुत केलेला नाही) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएमसी -२०२४/प्र.क्र.४१६/२४/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ड 
महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापनेचा पाच वर्षाचा एकूण खर्च 
अ.क्र खर्चाचा तपशिल प्रथम वर्ष । व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ | पाचवे | संस्थेकरीता 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष | एकूण खर्च 
(कोटी रुपये) 
fe | इमारत व बांधकाम ९० ३८.३८ हि शि क. १२८.३८ 
२ । यंत्र सामुग्री उपकरणे ७ षु ze 7-9 |) शिया १२.०० 
एकूण अनावर्ती खर्च ९७ ४३.३८ [ed णि ae | १४०.३८ 
3 | अधिकारी/कर्मचारी वेतन ८.५४ १४.०५ | १४.०५ | १४.४० | १४.४४ ६५.४८ 
४ | रुग्णालयीन अधिकारी व ६.३४ ६.३४ | ६.३५ | ६.३५ | ६.३५ ३१.७३ 
कर्मचारी वेतन 
५ | आवर्ती खर्च 0.23 0.29 | 0.28 | 0.39 0.33 १.४३ 
६ | बाहय स्त्रोत खर्च १.७३ १.८४ | १.९७ | 2.90 | २.२४ ९.८८ 
एकूण आवती खर्च १६.८४ २२.५० | २२.६६ | २३.१६ | २३.३६ | 902.42 
एकूण ११३.८४ ६५.८८ | २२.६६ | २३.१६ | २३.३६ | २४८.९० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


